अँड. कैलासचंद्र व्यास व as. अजय मिसर यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 

हडपसर पो.स्टे. पुणे हहर, गु.र.क्र. १३८०/२०२० अन्वये 
दाखल गुन्हयातून उद्भवलेल्या न्यायालयीन प्रकरणात 
न्यायलयातील कामकाजाकरीता. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०२२१/प्र.क्र.३०/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: २२.०६.२०२३ 

संदर्भ :- 

(१ विधि व न्याय विभाग, शासन अधिसुचना क्र. एसपीपी २०२१/यु. ओ. आर.२४/ डी-१४ दि. २२.११.२०२२ 
(2) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि. २९.०७.२०१५. 

(३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि. १६.०६.२०१७. 


शासन निर्णय :- 
हडपसर पो.स्टे. पुणे WEY, गु.र.क्र. १३८०/२०२० या गुन्हयातून उद्भवणाऱ्या न्यायाळयीन 
प्रकरणात, न्यायालयात दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने fears सरकारी अभियोक्ता म्हणून काम पाहण्यासाठी 
अँड. कैलासचंद्र व्यास व ऑड. अजय मिसर यांना खालील प्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
मा.प्रथम वर्ग न्यायालय व मा.सत्र न्यायालय,पुणे 


अँड. अजय मिसर 
१) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रू. ७०,०००/-(अक्षरी रूपये सत्तर हजार फक्त) 
२) विचारविनिमय फी - रु.१०,०००/-( अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) 
3) प्रवासव अन्य खर्च - शासकीय नियमाप्रमाणे 


मा.उच्च न्यायालय,मुंबई 


अँड. कैलाठचंद्र व्यास 
१) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रू. ५०,०००/-(अक्षरी रूपये पन्नास हजार फक्त) 
२) अपरिणामकारक सुनावणी फी- रु.५०००/- (अक्षरी रूपये पाच हजार फक्त) 


) 

) 
3) विचारविनिमय फी - रु.५०००/-( अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) 
३) प्रवास खर्च प्रत्येक तारीख - नियमाप्रमाणे 
४ निवास खर्च -शासकीय विश्रामगृह,पुणे/मुंबई 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ ज्येष्ठ विधिज्ञ अँड. अजय मिसर व अँड. Horas व्यास 
यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात 
येणार नाही. 
3. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधित प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी 
नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून तपासून, प्रमाणित करून घेण्यात 
यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता संबंधित पोलीस उपायुक्त यांनी घ्यावी. 


झासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०२२१/प्र.क्र.३०/पोल-१० 


४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्रमांक बी-१, २०५५ पोलीस -(००)१०९, जिल्हा पोलीस 
(००(०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८)- २८ व्यायसायिक सेवा” या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक 
वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


५. प्रस्तुत शासन निर्णय संदर्भ क्र. २ व ३ मधील वित्त विभाग शासन निर्णयानुसार मा. उच्च न्यायालय व मा. 
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या विशोष सरकारी अभियोक्त्यांना फी अदा 
करण्यासंदर्भात प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


६. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र. ०३/२०२३/व्यय-७, दि. ०४/०१/२०२३ अन्वये प्राप्त शासन 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२२१६०८०३५२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, SANDEEP Sec 
BHIVRAJ PAWAR मावा 
(संदीप भि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. अपर पोलीस आयुक्त, गुन्हे, पुणे हहर 

३. वरीष्ठ पोलीस निरिक्षक ,हडपसर पो.स्टे. पुणे शहर हहर 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

५. जिल्हा लेखा अधिकारी, पुणे हहर 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, पुणे हाहर 

७. अँड. अजय मिसर, १ला मजला, व्हिक्टोरीया बिल्डींग, अगियारी लेन, ऑफ मिंट रोड, मोदी 
स्ट्रिट, फोर्ट, मुंबई-४००००१ 

८. अँड. कैलासचंद्र व्यास, ऑफिसक्र. १०, २रा मजला, ५९, काळाघोडा बिल्डींग, व्हि. बी. गांधी 
मार्ग, मुंबई-४०००२३ 

९. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


